शबरी आदिवासी वित्त व विकास, महामंडळ 
मर्या., नाशिक 

नियमित वेतनश्रेणीतील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना 
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आविमं-१५१९/प्र.क्र.१५४/का.१५ 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:.-१९ जानेवारी, २०२२ 


वाचा:-१.आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय,क्र.आविम-१०९९/प्र.क्र.७/का.३, 

दि.१३.१२.१९९९ 

२.आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय,क्र.आस्था-२०११/प्र.क्र.२३५/का.१५ 
दि.२६.०९.२०१२ 

३. शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र.वेपूर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९,दि.३०.०१.२०१९ 

४.शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.शासाउ २०१९/प्र.क्र.१३/सा.उ.,दि.०४.०९.२०२१ 

५. ठाबरी आदिवासी वित्त व विकास, महामंडळ,नाशिक यांची पत्रे क्र.आविविम/ 
प्रकल्प/प्रशा/9२०/२०१९ नाशिक-२, दि.२२.०२.२०१९,दि.२१.०८.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त अ.क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये शबरी आदिवासी वित्त व विकास, महामंडळ,नाशिक 
यांच्या आस्थापनेवरील नियमित वेतनश्रेणीतील अधिकारी/कर्मचारी यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र.२०१९/ प्र.क्र.१/ सेवा-९, दि.३० जानेवारी,२०१९ 
अन्वये राज्य शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दि.१ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर केली आहे.तसेच सदर्भित दि.०४.०८.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये काही अटी व शार्तीच्या अधीन राहून राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांना सातव्या वेतन 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शबरी 
आदिवासी वित्त व विकास, महामंडळ,नाशिक यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांना सुधारित वेतनश्रेणी 
लागू करण्याबाबतचा महामंडळाने उपरोल्लेखित अ.क्र.५ येथील पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय:- 
aa आदिवासी वित्त व विकास, महामंडळ,नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील नियमित 


अधिकारी व कर्मचारी यांना (जोडपत्र “अ” प्रमाणे) सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः आविमं-१५१९/प्र.क्र.१५४/का.१५ 


HAIMA सुधारित वेतनश्रेणी दि.०१ जुले,२०२१ पासून लागू करण्यास पुढील अटींच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


(अ) महामंडळाने वित्त विभाग/शासनाकडून ७ व्या वेतन आयोगासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले 
उदा:- दि.३० जानेवारी, २०१९,दि.२० फेब्रुवारी २०१९ व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या 
शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शार्तीचा मार्गदर्शक तत्वे म्हणून अवलंब करावा व 
त्याप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करावी. 

(आ) सुधारीत वेतनश्रेणीचा लाभ देताना शासनामधील समकक्ष पदांना लागू करण्यात आलेल्या 
वेतनश्रेणीपेक्षा महामंडळातील अधिकारी/कर्मचारी यांना मिळणारा लाभ जास्त असू नये. 
सुधारीत वेतनश्रेण्या त्या मर्यादेत लागू असाव्यात. 

(इ) महामंडळातील सद्य:स्थितीत जेवढी पदे भरलेली आहेत त्या Varia सदर सुधारीत 
वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय असेल.आकृतीबंधानुसार ७२ पदांपैकी नवीन पदे/संवर्ग यांना सदर 
लाभ अनुज्ञेय करतेवेळी शासनाची पूर्वमंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

(ई) महामंडळाच्या आस्थापनेवरील पदामध्ये कोणताही बदल करावयाचा असल्यास अथवा 
कोणत्याही पदाची श्रेणीवाढ/अवनत करावयाची झाल्यास तसेच महामंडळातील रिक्‍त 
SISSY रिक्‍त होणारी पदे भरणे/नवीन पदे/संवर्ग निर्माण करणे याबाबतची कार्यवाही प्रथमत: 
संचालक मंडळाची मान्यता घेऊन तदनंतर शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक असेल. 

(उ) दि.१ जुले,२०२१ ते सुधारीत वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करेपर्यंतच्या काळावधीतील 
थकबाकी एकरकमी अथवा टप्प्याटण्याने अदा करणे याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार 
पूर्णपणे महामंडळास राहील. यामुळे व सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे महामंडळ भविष्यात 
तोट्यात जाणार नाही, याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. 


२. या आदेशाच्या कोणत्याही तरतूदीच्या अंमळबजावणीसंबंधी कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास 
तो महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विभागामार्फत वित्त विभागाच्या सल्ल्याने सोडविण्यात येईल व 
विभागाचा त्यावरील निर्णय अंतिम राहील. 


३. सुधारित वेतनश्रेणीमूळे कर्मचाऱ्यांना अदा करावायाच्या रकमेपोटी येणारा खर्च महामंडळास 
व्यवस्थापकीय अनुदानापोटी शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा. यासाठी अतिरिक्‍त 
निधीची मागणी करु नये. 


४. हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ.क्र.८४/सा.उ., दि.०३.०१.२०२१ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविमं-१५१९/प्र.क्र.१५४/का.१५ 


दघ. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०११९१६५८१२२९२४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Parkar 
Date: 2022.01.19 17:01:25 +05'30' 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा.मंत्री (आ.वि.)यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.राज्यमंत्री (आ.वि.)यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.सचिव (आ.वि.), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
७. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन,मुंबई 
८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
९. आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या.,नाशिक 
११.व्यवस्थापकीय संचालक, शाबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्या.नाशिक 
१२.अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास,ठाणे,नाशिक,नागपूर,अमरावती 
१३.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१४.सह सचिव,(सा.उ.),वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २. मुंबई/ नागपूर 
१६.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २, मुंबई /नागपूर 
१७.सर्व सहसचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी आदिवासी विकास विभाग, मुंबई 
१८. निवड नस्ती (का.१५). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविमं-१५१९/प्र.क्र.१५४/का.१५ 


जोडपत्र-“अ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग,क्र.आविमं-१५१९/प्र.क्र.१५४/का.१५, दि.१९ जानेवारी, २०२२ 


शबरी आदिवासी वित्त व विकास, महामंडळ,मर्या.,नाशिक 


अ. | पदनाम मंजूर | सद्य:स्थितीत| दि.०१ जोनवारी | Te वेतन सातव्या वेतन 7 
क्र. पदे कार्यरत | २००६ पासून रुपये आयोगानुसार ०१ 
पदे सहाव्या वेतन जानेवारी,२०१६ 
आयोगानुसार पासून सुधारित 
घेत असलेली वेतनश्रेणी 
वेतनश्रेणी (रुपयांत) 
१  । व्यवस्थापक १३ ४ ९३००-३४८०० । पीबी-२- ४४०० ४१८००-१३२३०० | एस-१५ 
२ | उपव्यवस्थापक १ १ ९३००-३४८०० | पीबी-२- ४३०० ३८६००-१२२८०० | एस-१४ 
३ | लेखापाल १३ ७ ९३००-३४८०० । पीबी-२- ४३०० ३८६००-१२२८०० । एस-१४ 
४ | निरीक्षक १२ pF 0 | 8300-3800 | पीबी-२- ४३०० ३८६००-१२२८०० | एस-१४ 
५ | लघुटंकलेखक १ po 4200-20200 । पीबी-१- २४०० २५५००-८११०० | एस-८ 
& वरिष्ठ सहाय्यक २ १ ५२००-२०२०० | पीबी-१- २४०० २५५००-८११०० एस-८ 
9 रोखपाल १ pF oo | 4200-20200 पीबी-१- १९०० १९९००-६३२०० एस-६ 
लिपीक नि संगणक १४ २ ५२००-२०२०० | पीबी-१- १९०० १९९००-६३२०० एस-६ 
सहाय्यक 
९ | वाहन चालक १ Fo 4200-20200  । पीबी-१- १९०० १९९००-६३२०० एस-६ 
१० | शिपाई १४ Fo ४४४०-७४४० पीबी-१-एस-१३०० | १५०००-४७६०० एस-१ 
एकूण:- ७२ १५ 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Parkar 


Date: 2022.01.19 17:01:45 +05'30" 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


